कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना 
दि.०१.०४.२०१८ पासून शाखा अभियंता 
(स्थापत्य) म्हणून दर्जोन्नती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. शाअद २०१८/प्र.क्र.२१/आस्था-१, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दि. ३०.०१.२०२३. 
संदर्भ:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. EXD-90196/9884/ 9319/XVIl, 

दि.१.११.१९७७ 

२) पाटबंधारे विभाग, शासन निर्णय क्र.सीडीएस १५८२/१५८/(२१५)/आ(१०), 
दि.१६.०४.१९८४ 

३) पाटबंधारे विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीएस २४८४/(१०७)/आ(२), 
दि. २८ सप्टेंबर, १९८४ 

8) पाटबंधारे विभाग, महाराष्ट्र शासन राजपत्र क्र.एमएससी/१०८४/६१/आ(सं.नि.) , 
दि.१६.०६.१९९७ 

५) पाटबंधारे विभाग, शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती १२९९/(१४/९९) आ. QTL), 
दि.९.२.२००० 

६ जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएससी १०१५/प्र.क्र.६२/१५/आ (संनि), 
दि.२५.४.२०१८ 

७ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २३१८/प्र.क्र.३/का.१७, 
दि.१.३.२०१८ 

८) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.शाअद २०१८/ प्र.क्र.२१/आस्था-१, 
दि.७.८.२०१९ 

शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भ क्र. ८ वरील दिनांक ७ ऑगस्ट, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ३ वगळण्यात 


येत आहे. 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०१३०१५०६४२६६१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VIKRAM NIVRUTTI ; a 
DHAMAL oS: ae 
(विक्रम ढमाळ) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 

सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 

सह सचिव (आस्था), सह सचिव (सेवा), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

अवर सचिव (आस्था)/ अवर सचिव (सेवा) /कक्ष अधिकारी (सेवा-३), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

प) निवडनस्ती (आस्था-१). 


